उमरी व पोहरादेवी ता. मानोरा जि. वाशिम 
या तीर्थक्षेत्राचा विकास आराखडयातील 
कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: तिर्थवि-२०१९/प्र.क्र.११५/यो-६ 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ 
फोर्ट, मुंबई ४०० ००१ 
दिनांक : १०जानेवारी, २०२३ 


वाचा:- 
१) जिल्हाधिकारी, वाशिम यांचे पत्र क्रमांक: जा.क्र. नियोजन/ कक्ष-१५/ संस/२०१९/२०२२, 
दि. ११ नोव्हेंबर, २०२२ अन्वये सादर केलेला प्रस्ताव. 
२) नियोजन विभाग झासन निर्णय क्रमांक तीक्षेवि-२०१५/प्र.क.६/१४४४, दि. ४ जून,२०१५. 
३) मा. मुख्यसचिव यांचे अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या दिनांक १४ नोव्हेंबर, २०२२ 
रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
४) मा. मुख्यमंत्री यांचे अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय शिखर समितीच्या दिनांक २२ डिसेंबर, 
२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
प्रस्तावना :- 


उमरी व पोहरादेवी ता. मानोरा जि. वाशिम या तीर्थक्षेत्राच्या विकास आराखडया संबधित 
कामांबाबत निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत स्थानिक विधानसभा सदस्यांनी मा. मुख्यमंत्री महोदयांना 
विनंती केली होती. त्यानुसार जिल्हाधिकारी, वाशिम यांनी जिल्हास्तरीय समित्यांच्या मान्यतेने उमरी व 
पोहरादेवी ता. मानोरा जि. वाशिम या तीर्थक्षेत्राच्या विकासाचा एकूण रु.३२६२४.१४ लक्ष इतक्या 
किंमतीचा आराखडा शासन मान्यतेसाठी सादर केला आहे. 


२. सदर आराखडयातील एकूण रु.३२६२४.१४ लक्ष इतक्या किंमतीच्या कामांच्या प्रस्तावास व 
खर्चास नियोजन विभाग झासन निर्णय क्रमांक तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६४/का-१४४४, दिनांक ४ जून २०१५ 
मधील तरतूदींनुसार मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समिती व मा.मुख्यमंत्री यांच्या 
अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय शिखर समितीने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार सदर आराखडयातील 
रु.३२६२५.०० लक्ष एवढया अंदाजपत्रकीय किंमतीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः तिर्थवि- २०१९/प्र.क्र.११५/यो-६,दि.१० जानेवारी,२०२३ 


शासन निर्णय :- 

"जिल्हाधिकारी, वाशिम यांनी सादर केलेल्या उमरी व पोहरादेवी ता. मानोरा जि. वाशिम या 
तीर्थक्षेत्राच्या आराखडयातील एकूण रू.३२६२४.१४ लक्ष (रू.तीनशे सव्वीस कोटी चोवीस लक्ष चौदा 
हजार फक्त) इतक्या किंमतीच्या खालील कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे". 


(रु. लक्षमध्ये) 
अ.क्र प्रस्तावित कामांचे नाव रक्‍कम 
ao | मंदिर परिसर बांधकाम व सुशोभिकरण करणे. १६०६४.७२ 
१) मंदिराचे, आरसीसी, aes दगडाचे, FSM, मोल्डिंग, आर्चेस 


बांधकाम करणे 

२ लहान समाधी स्थळांचा विकास करणे 

३) प्रवेशद्वार -५ 

४) स्टोन बॅच ८० नग, स्टोन शिखर-६ नग, नंदी -२ नग, हवन कुंड - 
२ नग, कारंजे -१ नग, मार्बल बेंच २० नग 

५) संरक्षक भिंत आर सी सी -८८८.५२ मि. रेड स्टोन भिंत -२१०२ मि. 
फोर्ट वॉल डागडुजी, व्यावसायिक गाळे -४० नग. 

२ | भाविकांकरिता सोयी सुविधा ११३७४.०० 
१) यात्रेकरू शहोड-९२७१.०० चौ. मि. (१०००० भविकांकरिता) 
२)भोजन कक्ष - १७००.०० (१००० भविकांकरिता ) चौ. मि., 
स्वयंपाककगृह - १३२५.०० चौ.मी., कार्यालय - १२० चौ. मि. 

3) प्रसाधन गृह व स्वच्छतागृह ( पुरुष ६४ व स्त्री-६४) 

8) वाहनतळ जमीन सुशोभीकरण -८३०२.८५ चौ. मि., वृक्षारोपण 
सार्वजनिक बगीचा 

५) मार्बल प्लाटफॉर्म आरसीसी ७३७१.८३ चौ.मी. ग्रॅनाईट फ्लोरिंग 
७०७८.० चौ.मी, 

६) सोलार यंत्रणा 300 kw. 

3 | रस्ता बांधकाम करणे. ११९०.०० 
१) उमरी, पोहरादेवी व वसंतनगर गावातील मंदिराकडे जाणारे पोच 
मार्गाचे बांधकाम करणे. 

४ | यात्री निवास २९९६.२८ 
यात्री निवास - (४ इमारती - १८० रूम्स / ७२० भविकांकरिता व १६ 
डोरमेटरी / २५६ भाविक ), यात्री निवास फर्निचर (गुरुद्वारा जागेवर ) 


५ | बाहय पाणीपुरवठा योजना १०००.०० 
बाह्य पाणी पुरवठा योजना - ३५००.०० मि. (गोंडेगाव धरण उमरी) 

एकूण (अ) २०९८०.१६ 

ब) १ | अंतर्गत व बाह्य विद्युतीकरण (१६%) ३३५६.८२ 

२ | पाणी पुरवठा (८%) १६७८.४२ 


पृष्ठ ५ पैको २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिर्थवि- २०१९/प्र.क्र.११५/यो-६,दि.१० जानेवारी,२०२३ 


३ | विमा शुल्क (१%) २०९.८० 
४ | आकस्मिक खर्च (४%) ८३९.२० 
५ | सेंटेजचार्ज (५%) १०४९.०० 
६ । जि. एस. टी. शुल्क (१८%) ३७७६.४३ 
७ । वास्तु शास्त्रज्ञ शुल्क ( 3.4%) ७३४.३१ 
एकूण (बो ११६४३.९८ 
एकूण अंदाजित किंमत (अ--ब) ३२६२४.१४ 


२. श्रीसंत सेवालाल महाराज, पोहरादेवी, जि.वाशिम (२५१५ २५८४) (कार्यक्रम) ३१ सहाय्यक 
अनुदाने या योजनेअंतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात एकूण रु. २५००.०० लाख इतका निधी 
अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. 

३. जिल्हाधिकारी, वाशिम यांनी प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांपैकी, कामांचा प्राथम्यक्रम 
निश्चित करावा व तद्‌नंतरच सदर कामांवर निधी खर्च करण्यात यावा. 

४. सदर निधी आहरण करुन संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणेला वितरीत करण्यासाठी जिल्हा 
नियोजन अधिकारी/ सहाय्यक जिल्हा नियोजन अधिकारी, वाशिम यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच जिल्हाधिकारी, वाशिम यांना नियंत्रक अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

५. सदर कामांच्या अंदाजपत्रकास सक्षम प्राधिकाऱ्यांची तांत्रिक मंजूरी असल्याची व 
बांधकामासाठी आवश्‍यक जागा ग्रामपंचायत/जिल्हा परिषद मालकीची आहे, याची जिल्हाधिकारी 
यांच्या अध्यक्षतेखाळील कार्यकारी समितीने खात्री करून पुढील कार्यवाही करावी. 

६. मंजूर निधीचा योग्य विनियोग होण्यासाठी व कोणत्याही प्रकारची अनियमितता होणार नाही 
या दृष्टीने जिल्हाधिकारी, वाशिम यांनी दक्षता घ्यावी, सदर कामांचा त्यांनी वेळोवेळी आढावा घेऊन 
कामावर देखरेख ठेवावी व कामांचा भौतिक प्रगती अहवाल व खर्चाची माहिती विहित मुदतीत सादर 
करावी. तसेच, जिल्हाधिकारी, वाशिम यांनी या योजनेकरिता झालेल्या/ होणाऱ्या खर्चाचा आढावा 
घेऊन महालेखापाल कार्यालयातील खर्चाशी ताळमेळ घेऊन त्यामध्ये तफावत राहणार नाही, 
याबाबत दक्षता घ्यावी व सदर निधी आवश्‍यक बाबींवर खर्च झाला असल्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास व महालेखापाल कार्यालयास सादर करावे. 

७. राज्य शासनामार्फत वेळावेळी प्रस्तुत योजनेविषयी व वित्त विषयक वेळोवेळी निर्गमित 
करण्यात आलेले आदेश/नियम/झासननिर्णय/वित्तीय नियमावली यांची अंमलबजावणी करून 
वरील वितरीत तरतूदीचा विनियोग करण्याच्या अधीन राहून उपरोक्त तरतूद वितरीत करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिर्थवि- २०१९/प्र.क्र.११५/यो-६,दि.१० जानेवारी,२०२३ 


८. सदर कामांचे नियोजन व खर्चाचे सनियंत्रण, नियोजन विभाग, झासन निर्णय क्रमांक तीक्षेवि 
२०१५/प्र.क. ६/१४४४, दिनांक ४ जुन २०१५ अन्वये गठीत करण्यात आलेल्या जिल्हाधिकारी यांच्या 
अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीकडे सोपविण्यात येत आहे. समितीची कार्यकक्षा 
शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार राहिल. 

९. याबाबत प्राप्त होणाऱ्या निधीकरिता जिल्हा नियोजन अधिकारी / सहाय्यक जिल्हा नियोजन 
अधिकारी, वाशिम यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच 
जिल्हाधिकारी, वाशिम यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

१०. केंद्रिय निवडणूक आयोग व राज्य निवडणूक आयोग यांनी घोषित केलेल्य निवडणूकीच्या 
कार्यक्रमामुळे स्थानिक आचारसंहितेचा भंग होणार नाही, याबाबत जिल्हाधिकारी, कार्यालय वाशिम 
यांनी दक्षता घ्यावी. 

११. त्याचप्रमाणे सर्व संबधितांचे लक्ष या विभागाच्या शासन निर्णय दि.१६/११/२०१२ कडे वेधण्यात 
येत असून पशुहत्त्या व अंधश्रद्धा वाढीला प्रोत्साहन देणाऱ्या तीर्थक्षेत्रांना निधी वितरीत केला जाणार 
नाही. सबब,संबंधित तीर्थक्षेत्रस्थानी असे प्रकार शासनाच्या निदर्शनास आल्यास योग्य ती कार्यवाही 
केली जाईल व शासकीय अनुदान थांबविले जाईल. 

१२. जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीने कामांच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधीत कार्यान्वयीन 
यंत्रणांशी समन्वय साधावा व कामे विहीत कालावधीत पूर्ण होण्यासाठी आवश्‍यक त्या उपाययोजना 
कराव्यात. 

१३. उपरोक्त कामांवरील खर्च मागणी क्र.एल ०३, २५१५ इतर ग्रामविकास कार्यक्रम १९६, 
जिल्हापरिषदांना सहाय्य (००) (०९) ग्रामीण भागातील यात्रास्थळांच्या विकासासाठी fears कार्यक्रम 
श्रीसंत सेवालाल महाराज, पोहरादेवी, जि.वाशिम (२५१५ २५८४) (कार्यक्रम) ३१ सहाय्यक अनुदाने 

या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

१४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०११०१२३११५१६२० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
KALU 
GONYA 
VALVI 
(का.गो. वळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


१ मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिर्थवि- २०१९/प्र.क्र.११५/यो-६,दि.१० जानेवारी,२०२३ 


२) मा. मंत्री, (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

३) मा.मंत्री, ग्रामविकास, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४) मा. राज्यमंत्री, ग्रामविकास, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५ महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता,१/२ , महाराष्ट्र, मुंबई/ महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
६ महालेखापाल, लेखा व परिक्षा, 9/2, महाराष्ट्र, मुंबई/ महाराष्ट्र-२ नागपूर. 

७ मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

८)  मा.अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) मा.अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


) मा.प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) विभागीय आयुक्त, आयुक्त कार्यालय, अमरावती विभाग, अमरावती. 
) जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, वाशिम. 
) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, वाशिम. 
qk) Fea Sara वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, वाशिम. 
) 
) 
) 
) 
) 


अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अकोला. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, वाशिम. 

नियोजन विभाग (का. १४७४ / १४४४) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

वित्त विभाग (व्यय - 94, अर्थसंकल्प- १६/१७), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

कक्ष अधिकारी, कार्यासन क्र. वित्त-७, वित्त-१, वित्त-८, ग्राम विकास विभाग 
२० निवड नस्ती (का. यो-६), ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


